महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ वे , राजपत्र क्र . २२ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून ३ - ९ , २०२१ : ज्येष्ठ , १२-१८ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे - १० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 
भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , 

पृष्ठे 

भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब व 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित 

ते 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित 

समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा 
असलेले नियम व आदेश . 

नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 

अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 

अधिसूचना . 
औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले . 

४८६ 


- 


४७७ 


संकिर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 

नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
उपविभागीय अधिकारी भोकर यांजकडून 

मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यापुढे जिचा निर्देश उक्त 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई 

जमीन असा करण्यात आला आहे . ) सार्वजनिक प्रयोजनसाठी ( यात यापुढे 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 

ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे . ) 
अधिनियम - २०१३ 

आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 

वाटते ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये 
क्र . २०२० / म -२ / भूसं / एलएनक्यु / उविअभो / प्रक्र . - ०५.- ज्याअर्थी दिलेले आहे , 
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ ( २०१३ चा 

च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 

आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
महसूल व वन विभाग क्र.संकिर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा 

अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
अधिनियमाच्या कलम ( ३ ) च्या खंड ( झेड ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या 

पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा 

जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा 

त्याअर्थी आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित 

कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
औ . भाग १-२२ 

४७७ खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमीनीचा अथवा 


४७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून ०३-०९ , २०२१ : ज्येष्ठ , १२-१८ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


२ 


जिल्हाधिकारी नांदेड यांजकडून 


भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 


अधिनियम - २०१३ 


अधिसूचना १ ९ 


तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . परंतू उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या 
भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची 
कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून 
सूट देता येईल . 
परंतू आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम 
-२०१३ ( यात यापुढे ज्यांचा उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी 
अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करण्यात असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी भोकर 
यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची एक 

जमिनीचे वर्णन 
गाव देवापुर तालुका मुदखेड जिल्हा नांदेड 


भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ 


क्रमांक २०१३ / आरबी / डेस्क -३ / भूस / सिआर -१२३ दिनांक . १० / ०३ / 
२०२१.- जा.क्र . २०१७ / म -२ / भू.सं / एलएनक्यु / उविअभो / प्र.क्र.०२.- ज्याअर्थी , 
समुचित शासन असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , भूमिसंपादन 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे . ) याच्या कलम ११ च्या 
पोट कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन , 
अधिसुचना , क्रमांक ९ दिनांक सप्टेंबर २४-३०,२०२० अन्वये प्रारंभिक 
अधिसुचना काढली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये आधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


अनु.क्र 


भुमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 


( हेक्टरमध्ये ) 


१ 


१४० 


०.२ ९ 


अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- इसापुर उजवा कालवा / तिरकसवाडी शाखा कालवा 
देवापुर मायनर वरिल एस.एम .१ चे मातीकाम व बांधकामासाठी संपादीत 
जमिनीचा अतिरीक्त भुसंपादन प्रस्ताव मौ . देवापुर ता . मुदखेड जि.नांदेड 


आणि ज्याअर्थी , नांदेड ( जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका - याने कलम १५ च्या 
पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास विचारात 


घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 


आवश्यक्ता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे . आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे 


घोषित करण्यात येत आहे ; 


प्रकल्पकार्याचे वर्णन : - जलसिंचनासाठी भुसंपादन 
समाजाला मिळणारे लाभ : - जलसिंचनासाठीच्या पायाभुत सुविधेमध्ये 

भर पडत आहे . 

अनुसूची तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - निरंक 

अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश . - निरंक ( लागु नाही . ) 

अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचे तपशील भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे 
प्रशासक नियुक्ती लागु नाही . 


आणि ज्याआर्थी , आनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात 
असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे . 


टिप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी भोकर ता.भोकर 
जि.नांदेड कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 


अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय आधिकारी तथा 


दिनांकः १०/०५/२०२१ 
ठिकाण : भोकर 


भूसंपादन अधिकारी , भोकर यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


उपविभागीय अधिकारी , भोकर 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून ०३-०९ , २०२१ : ज्येष्ठ , १२-१८ , शके १ ९ ४३ 


४७ ९ 


३ 


अनुसूची एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांजकडून 


गावाचे नांव मौ . नारवट तालुका भोकर जिल्हा नांदेड 


भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्था करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १ ९ 


नुसार 


अ.क्र . 


भूमापन किंवा गट क्र . 


. 


अंदाजित क्षेत्र 


हे.आर मध्ये 


०१ 


५२ 


०.३६ 


०२ 


५२ 


०.०२ 


एकूण संपादित क्षेत्र ०.३८ 


अनुसूची । दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


क्र .२०२० / एलएनक्यु / एसआर / ०६ / १६ दि .२४ / ०५ / २०२१ .. 
ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी 
यास भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
तीस ) या दि .२४ / ०५ / २०२१ दि .२४ / ०५ / २०२१ दि .२४ / ०५ / २०२१ पुढे 
ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे . याचा कलम ११ 
च्या पोटकलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग 
क्रमांक संकीर्ण ०१/२०१४ व प्र.क्र . ७७ / अ -२ दिनांक १ ९ / ०१ / २०१५ 
अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढली आहे आणि त्या द्वारे असे अनुसूचीत 
केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूची १ मध्ये अधिक 
तपशीलावर वर्णन केलेल्या जमिनीचा अनुसूची २ मध्ये अधिक 
तपशीलावर विनीदिर्शिठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 


प्रकल्पाचे नांव : - अतिरिक्त भुसंपादन प्रस्ताव नारवट सती तलाव 

क्र .१ च्या बुडीत क्षेत्रासाठी मौ . नारवट ता.भोकर जि.नांदेड 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - अतिरिक्त भुसंपादन प्रस्ताव नारवट सती 
तलाव क्र .१ च्या बुडीत क्षेत्रासाठी मौ . नारवट ता.भोकर जि.नांदेड 


समाजाला होणारे लाभ : - जलसिंचन 


आहे किंवा त्याची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे आणि ज्याअर्थी 


बीड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे कलम १५ च्या पोटकलम २ अन्वये 


दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात घेतल्यानंतर उक्त 


सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिन संपादित करण्याची आवश्यकता 


अनुसूची तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
मौजे नारवट ता . भोकर जि . नांदेड 
भूमापन क्र . किंवा गट नं . अंदाजित क्षेत्र 


अनु क्र . 


( हे.आर मध्ये ) 


लागु नाही 


अनुसूची चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


आहे या बाबत खात्री पटली आहे आणि म्हणुन उक्त अर्धीनियमाच्या 
कलम १ ९ च्या पोटकलम १ च्या तरदूती अन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषीत 
करण्यात येत आहे आणि ज्याअर्थी अनुसूची तिन मध्ये अधिक 
तपशीलावर वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व 
पुनस्थापना वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुर्नरवसाहत क्षेत्र म्हणुन 
निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून पुनर्वसन व 
पुनस्थापना योजनेचा सारांश अनुसूची ४ मध्ये विनिरधीष्ट केले 
आहे आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड छ 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडणेसाठी उपविभागीय अधिकारी 


लागु नाही . 


टिप - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा 


भूसंपादन अधिकारी , भोकर ता.जि. नांदेड यांच्या कार्यालयात करता येईल . 


माजलगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


दिनांक : - १०/०३/२०२१ 


ठिकाण : नांदेड 


अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
प्रकल्पाचे नाव : अहमदनगर - बीड - परळी वै . नवीन रेल्वे लाईन 

गावाचे नाव : कुंडी जहांगिर , ता . धारुर , जि . बीड 


जिल्हाधिकारी , नांदेड . 


४८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून ०३-०९ , २०२१ : ज्येष्ठ , १२-१८ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


अ . 


मौजे 


स.नं / 


क्र . 


ग.नं. 


संपादीत होणारे क्षेत्र ( हे.आर. ) 
लागवड | पो.ख. 

एकुण 
क्षेत्र 


अनुसूची -२ 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : - अहमदनगर - बीड - परळी वै . नवीन रेल्वे लाईन 
प्रकल्पाचे विवरण : - अहमदनगर - बीड - परळी वै . नवीन रेल्वे लाईन 
सामाजिक फायदे : - दळणवळण , रोजगार , सार्वजनिक हितार्थ 


१ 


२८ 


००.४३ 


००.०० 


००.४३ 


२ 


३५ 


००.२३ 


00.00 


००.२३ 


३ 


३५ 


००.२५ 


00.00 


००.२५ 


oc | 


३८ 


००.२२ 


00.00 


००.२२ 


अनुसूची -३ 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गावाचे नावः- कुंडी जहांगिर , ता . धारुर , जिल्हाः- बीड 


४० 


००.०४ 


00.00 


००.०४ 


sw 


४० 


००.२१ 


00.00 


००.२१ 


४१ 


००.१६ 


00.00 


००.१६ 


अ.क्र . 


नवा 


क्षेत्र 


८ 


१४३ 


००.०२.५० ००.०० | ००.०२.५० 


जुना 
स.नं. / ग.नं . 


स.नं. / ग.नं . 


( हे.आर. ) 


९ 


१४३ 


००.०२ 


00.00 


००.०२ 


लागू नाही 


१० 


१४४ 


००.२५ 


00.00 


००.२५ 


कुंडी 
कुंडी 
कुंडी 
कुंडी 
कुंडी 
कुंडी 
कुंडी 
कुंडी 
कुंडी 
कुंडी 
कुंडी 
कुंडी 
कुंडी 
कुंडी 
कुंडी 
कुंडी 
कुंडी 
कुंडी 
कुंडी 
कुंडी 


११ 


१४५ 


००.०५ 


00.00 


००.०५ 


परिशिष्ट -४ 


१२ 


१४५ 


००.०२ 


00.00 


००.०२ 


१३ 


२ ९ ४ 


००.२६ 


अनुसूची - चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


00.00 


००.२६ 


१४ 


३५४ 


००.१३ 


00.00 


००.१३ 


१५ 


३५४ 


००.१३ 


00.00 


००.१३ 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला 


१६ 


३५५ 


००.१८ 


00.00 


००.१८ 


१७ 


३५६ 


००.०६ 


00.00 


००.०६ 


१८ 


३५६ 


००.०२ 


00.00 


००.०२ 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / 
अ -२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० - क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासुन सूट देण्यात आलेली आहे . 
टीपः उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी माजलगांव यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


१ ९ 


३५७ 


००.९ ४ 


00.00 


००.९ ४ 


२० 


३५७ 


००.०२ 


००.०० 


००.०२ 


२१ 


कुंडी 


३५८ 


००.०२ 


00.00 


००.०२ 


२२ 


३५ ९ 


००.०२ 


00.00 


००.०२ 


२३ 


३६० 


००.०८ 


00.00 


००.०८ 


दिनांक : २४/०५/२०२१ . 


२४ 


३६१ 


००.३२ 


00.00 


००.३२ 


ठिकाण : - माजलगाव . 


२५ 


३६२ 


००.४१ 


00.00 


००.४१ 


२६ 


३६३ 


००.२२ 


00.00 


००.२२ 


२७ 


३६४ 


००.१७ 


00.00 


००.१७ 


नम्रता देवीदास चाटे , 
उपविभागीय अधिकारी माजलगांव 


२८ 


३७० 


००.०६ 


00.00 


००.०६ 


२ ९ 


कुंडी 
कुंडी 
कुंडी 
कुंडी 
कुंडी 
कुंडी 
कुंडी 
कुंडी 
कुंडी 
कुंडी 
कुंडी 
कुंडी 
कुंडी 
कुंडी 
कुंडी 


३७१ 


००.०६ 


00.00 


००.०६ 


३० 


३७१ 


००.० ९ 


00.00 


००.० ९ 


३१ 


३७३ 


००.१० 


00.00 


००.१० 


४ 


३२ 


३७४ 


००.३ ९ 


00.00 


००.३ ९ 


३३ 


३७४ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


००.५४ 


00.00 


००.५४ 


३४ 


३७४ 


००.०५ 


00.00 


००.०५ 


वाचले.- १. जिल्हा न्यायालय , नांदेड पत्र क्र . १४०/२०२१ , दि .०६.०१.२०२१ 


३५ 


३७४ 


००.०६ 


००.०० 


००.०६ 


३६ 


३७४ 


००.०६ 


00.00 


००.०६ 


३७ 


कुंडी 


३७४ 


००.०५ 


00.00 


००.०५ 


२. श्री . एन . डी . खोसे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड यांचे 
पत्र क्र . १४८/२०२१ दि . ०७.०१.२०२१ सोबत विहीत नमुन्यातील 
परिवर्तीत रजेचा अर्ज तसेच पत्र क्र .२१४ / २०२१ , दिनांक ११.०१.२०२१ 
अन्वये प्राप्त वैद्यकिय प्रमाणपत्र व त्यावरील आदेश . 


३८ 


३७४ 


००.५० 


00.00 


००.५० 


३ ९ 


३७८ 


००.५७ 


00.00 


००.५७ 


४० 


कुंडी 
कुंडी 
कुंडी 
कुंडी 
कुंडी 


३७८ 


००.७७ 


00.00 


००.७७ 


३. जिल्हा न्यायालय , नांदेड कार्या . आदेश क्र . १५२/२०२१ , 
दि .०७.०१.२०२१ . 


४१ 


३७ ९ 


००.०२ 


00.00 


००.०२ 


४२ 


३७ ९ 


००.०१ 


00.00 


००.०१ 


८.२१.५० ००.०० ८.२१.५० 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून ०३-०९ , २०२१ : ज्येष्ठ , १२-१८ , शके १ ९ ४३ 


४८१ 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एस . डी . तारे , दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कधार हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


क्र.ब -२ ( १ ) २८० / २०२१.- श्री . एन.डी. खोसे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश 
१ , नांदेड यांची संदर्भ क्र . १ अन्वये मंजूर करण्यांत आलेली दिनांक 
०६.०१.२०२१ रोजीची नैमित्तीक रजा त्यांच्या विनंती नुसार याद्वारे रद्द 
करण्यांत येते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , 

श्री . 
एस . डी . तारे , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कधार 
हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच पदावर 
स्थानापन्न राहिले असते . 


भाग -२ 


भाग -३ 


श्री . एन . डी . खोसे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड यांना 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम -६१ अन्वये दि . 
०६.०१.२०२१ ते ०८.०१.२०२१ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३ ) 
दिवसांची परावर्तीत रजा वैद्यकिय कारणास्तव , रजेच्या पुढे दिनांक 
० ९ .०१.२०२१ व १०.०१.२०२१ या दोन दिवसांच्या सुट्टीचा फायदा जोडून 
कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते . 


दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कधार यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालिक कार्यभार स्थायी आदेशान्वये 
श्री . एल . बी . एम . सय्यद , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार 
यांनी पहावे . 


नांदेड , ०२ जानेवारी , २०२१ . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एन . डी . खोसे , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न आहेत . 


के . एन . गौतम , 
प्र . जिल्हा न्यायाधीश –१ , नांदेड . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एन . डी . खोसे , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते त्यांच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


६ 


६ 


२ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचले.- श्रीमती एस . एस . गवई , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 

नांदेड यांचे दिनांक २१.०१.२०२१ रोजीचे पत्र सोबत विहित नमुन्यातील 
वाढीव अर्जित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज , त्यावर दिवाणी न्यायालय , 
व . स्तर , नांदेड यांचा पृष्ठांकन क्र . ३३१/२०२१ दिनांक २१.०१.२०२१ . 

आदेश 


उपरोक्त कालावधीतील श्री . एन . डी . खोसे , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , नांदेड यांच्या न्यायालयाच्या कार्यभाराबाबत संदर्भ क्र . ३ 
अन्वये स्वतंत्र आदेश काढण्यात आला आहे . 


नांदेड , १३ जानेवारी , २०२१ 


क्र.ब -२ ( १ ) ४५ ९ / २०२१ . - श्रीमती एस . एस . गवई , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २१.०१.२०२१ या एक ( ०१ ) दिवसांची 
वाढीव अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते . 


श्रीराम जगताप , 
प्र . जिल्हा न्यायाधीश –१ , नांदेड . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एस . एस . गवई , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


५ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश याजंकडून 


वाचले.- श्री . एस . डी . तारे , दूसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कधार यांचे पत्र क्र . १२/२०२१ , दिनांक ०१.०१.२०२१ सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एस . एस . गवई , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्यांच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


आदेश 


श्रीमती एस . एस . गवई , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील कामकाज श्री.जी. सी . 
फुलझळके , तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी 
पाहीला आहे . 


क्र.ब -२ ( १ ) ४२/२०२१ . - श्री . एस . डी . तारे , दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , 
१ ९ ८१ मधील नियम -५० अन्वये दि . ०५.०१.२०२१ ते ०८.०१.२०२१ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे 
दिनांक ० ९ .०१.२०२१ व १०.०१.२०२१ या दोन दिवसांच्या सुट्टीचा फायदा 
जोडून , दिनांक ०४.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
११.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


नांदेड , २२ जानेवारी , २०२१ . 


एस . एस . खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश –१ , नांदेड . 


४८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून ०३-०९ , २०२१ : ज्येष्ठ , १२-१८ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


७ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश याजंकडून 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एस . एस . गवई , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्यांच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


वाचले.- श्री . आर . आर . पत्की , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
बिलोली यांचे पत्र क्र . ६१/२०२१ , दिनांक १८.०१.२०२१ सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 


श्रीमती एस . एस . गवई , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील कामकाज श्री . जी . सी . 
फुलझळके , तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी 
पाहीला आहे . 


नांदेड , १ ९ जानेवारी , २०२१ . 


एस . एस . खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


क्र.ब -२ ( १ ) ३ ९ ६ / १ / २०२१ . - श्री . आर . आर . पत्की , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम , १ ९ ८१ मधील नियम -५० अन्वये दि . २२.०१.२०२१ ते २५.०१.२०२१ 
पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक 
२१.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २७.०१.२०२१ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी दिनांक 
२६.०१.२०२१ रोजीचा ध्वजारोहनाचा कार्यक्रम बीड येथे साजरा करण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . आर . आर . पत्की , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , बिलोली हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश याजंकडून 


वाचले.- श्री . जी . आर . डोरनलपल्ले , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नायगाव बा . यांचे पत्र क्र . १६६/२०२१ , दि . १८.०१.२०२१ , व 
सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , 

श्री . 
आर . आर . पत्की , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , बिलोली 
हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच पदावर 
स्थानापन्न राहिले असते . 


आदेश 


:: २ :: 


श्री . आर . आर . पत्की , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , बिलोली 
यांच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक 
कामकाज स्थायी आदेशान्वये श्री . व्ही . बी . साळुके , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद यांनी पहावा . 


क्र.ब -२ ( १ ) ४१०/२०२१ . - श्री . जी . आर . डोरनलपल्ले , दुसरे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगाव बा . यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम -५० अन्वये दि . २१.०१.२०२१ ते 
२३.०१.२०२१ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा , रजेच्या पुढे दिनांक २४.०१.२०२१ या एक दिवसाचा सुट्टीचा फायदा 
जोडून , दिनांक २०.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
२५.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


नांदेड , १ ९ जानेवारी , २०२१ . 


एस . एस . खरात , 
प्र . जिल्हा न्यायाधीश –१ , नांदेड . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . जी . आर . डोरनलपल्ले , दुसरे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगाव बा . हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच 
पदावर स्थानापन्न राहतील . 


८ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 


तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . जी . आर . डोरनलपल्ले , 


वाचले.- श्रीमती एस . एस . गवई , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 

नांदेड यांचे दिनांक १८.०१.२०२१ रोजीचे पत्र सोबत विहित नमुन्यातील 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज , त्यावर दिवाणी न्यायालय , व . 
स्तर , नांदेड यांचा पृष्ठांकन क्र . २५४/२०२१ दिनांक १८.०१.२०२१ . 

आदेश 


दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगाव बा . हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


क्र.ब -२ ( १ ) ३ ९ ६ / २०२१ . - श्रीमती एस . एस . गवई , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १८.०१.२०२१ ते २०.०१.२०२१ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यांत 
येते . 


श्री . जी . आर . डोरनलपल्ले , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नायगाव बा . यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व 
तात्कालीक कार्यभार श्री . वहाब ए . सय्यद , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नायगांव बा . यांनी पहावा . 


नांदेड , २० जानेवारी , २०२१ . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एस . एस . गवई , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


एस . एस . खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून ०३-०९ , २०२१ : ज्येष्ठ , १२-१८ , शके १ ९ ४३ 


४८३ 


१० 


जिल्हा न्यायाधीश -२ , कंधार , जोड न्यायालय , मुखेड हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


२ 


वाचले.- श्री . पी . बी . तौर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा 
यांचे पत्र क्र . १३२/२०२१ दि . १ ९ .०१.२०२१ , सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


उपरोक्त कालावधीतील श्री . एन . पी . त्रिभुवन , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश 
२ , कंधार , जोड न्यायालय , मुखेड यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . 
एस . सलगर , जिल्हा न्यायाधीश -१ , कंधार यांनी पहावा . 


ए . 


आदेश 


नांदेड , २७ जानेवारी , २०२१ . 


जा.क्र.ब -२ ( १ ) ४११ / २०२१.- श्री . पी . बी . तौर , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ 
मधील नियम -५० अन्वये दि .२०.०१.२०२१ ते २२.०१.२०२१ पर्यंत या एकूण 
( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यांत येते . 


एस . आर . जगताप , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


१२ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . पी . बी . तौर , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . पी . बी . तौर , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


वाचले.- श्री . डी . आर . देशपांडे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ , नांदेड यांचा 


दिनांक २२.०१.२०२१ रोजीचा विहीत नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे 
बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


२ 


आदेश 


स्थायी आदेशान्वये उपरोक्त कालावधीतील श्री . पी . बी . तौर , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांच्या न्यायालयाचा जरुरी व 
तात्कालीक कार्यभार श्री पी . के . धोंडगे , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , लोहा यांनी पहावा . 


क्र.ब -२ ( १ ) ४८६/२०२१ . - श्री . डी . आर . देशपांडे , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश –२ , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ 
मधील नियम -५० अन्वये दि . २५.०१.२०२१ ते ३०.०१.२०२१ पर्यंत ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकूण ( ०६ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक 
३१.०१.२०२१ या एक दिवसांचा सुट्टीचा फायदा जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


नांदेड , २० जानेवारी , २०२१ . 


एस . एस . खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . डी . आर . देशपांडे , तदर्थ जिल्हा 


११ 


न्यायाधीश -२ , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 


तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . डी . आर . देशपांडे , 


वाचले.- श्री . एन . पी . त्रिभुवन , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ , कंधार , जोड 
न्यायालय , मुखेड यांचे पत्र क्र . १८६/२०२१ , दि . २०.०१.२०२१ व सोबत 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 


तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते त्यांच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


२ 


श्री . डी . आर . देशपांडे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ , नांदेड यांच्या 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक 


कामकाज स्थायी आदेशान्वये श्री . ए . आर . धामेच्या अति . सह जिल्हा 
न्यायाधीश , नांदेड यांनी तर प्रशासकीय विभागाचा कार्यभार श्री . एन.डी. 


खोसे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड यांनी पहावा . 


क्र.ब -२ ( १ ) ५३४/२०२१ . श्री . एन . पी . त्रिभुवन , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -२ , कंधार , जोड न्यायालय , मुखेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम -५० अन्वये दिनांक २७.०१.२०२१ ते 
२ ९ .०१.२०२१ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा , दिनांक २६.०१.२०२१ रोजीचे ध्वजारोहणानंतर पासून ते दिनांक 
३०.०१.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एन . पी . त्रिभुवन , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -२ , कंधार , जोड न्यायालय , मुखेड हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर 
स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एन . पी . त्रिभुवन , तदर्थ 


नांदेड , २५ जानेवारी , २०२१ . 


श्रीराम जगताप , 


जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


४८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून ०३-०९ , २०२१ : ज्येष्ठ , १२-१८ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


१३ 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश याजंकडून 


वाचले.- श्रीमती एस . एच . तेलगांवकर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अर्धापूर यांचे पत्र क्र . १५५/२०२१ , दिनांक २७.०१.२०२१ सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


क्र.ब -२ ( १ ) ७३२/२०२१ . - श्रीमती एस . एच . तेलगांवकर , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . १५.०२.२०२१ व ०६.०३.२०२१ 
पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( २० ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या 
मागे दिनांक १३.०२.२०२१ व १४.०२.२०२१ व रजेच्या पुढे दिनांक ०७.०३.२०२१ 
या एकूण तीन दिवसांच्या सुट्टीचा फायदा जोडून , दिनांक १२.०२.२०२१ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०८.०३.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एस . एच . तेलगांवकर , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर ह्या पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


क्र.ब -२ ( १ ) ५५३/२०२१ . - श्रीमती एस . एच . तेलगांवकर , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . २ ९ .०१.२०२१ व ३०.०१.२०२१ 
या एकूण ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक ३१.०१.२०२१ रोजीच्या 
सुट्टीचा फायदा जोडून , दिनांक २८.०१.२०२१ व रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ०१.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एस . एच . तेलगांवकर , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्यांच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एस . एच . तेलगांवकर , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर ह्या पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


२ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटीप –२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , 

श्रीमती 
एस . एच . तेलगांवकर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर ह्या जर 
वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्यांच पदावर स्थानापन्न 
राहिल्या असत्या . 


श्रीमती एस . एच . तेलगांवकर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अर्धापूर यांच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत दिवाणी यांच्या न्यायालयाचे 
जरुरी व तात्कालीक कामकाज श्री . जी . सी . फुलझळके , तिसरे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावा . 


२ 


श्रीमती एस . एच . तेलगांवकर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अर्धापूर यांच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायालय , कनिष्ठ 
स्तर , अर्धापूर न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक कामकाज श्रीमती एस . 
एस . गवई , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावा . 


तसेच श्रीमती एस . एच . तेलगांवकर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , अर्धापूर यांच्या रजेच्या कालावधीतील अथवा त्या कर्तव्यावर रुजु 
होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर यांच्या आस्थापनेवरील 
अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर देयकांवर हुंडी , 
स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपचा 
अधिकार श्री . जी . सी . फुलझळके , तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यांत येत आहे . 
नांदेड , ०३ फेब्रुवारी , २०२१ 


उपरोक्त कालावधीतील दिवाणी न्यायालय , कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर 
न्यायालयाच्या आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर , हुंडीवर व 
स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशावर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित करण्यासाठी 
श्रीमती एस . एस . गवई , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड 
यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 


एस . एस . खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


नांदेड , २७ जानेवारी , २०२१ 


१५ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


एस . एस . खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


वाचले.- श्री . एन . एस . बुद्रुक , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , बिलोली 
यांचे पत्र क्र . ६०/२०२१ दि . ०३.०२.२०२१ , व सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


१४ 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश याजंकडून 


वाचले.- श्रीमती एस . एच . तेलगांवकर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , अर्धापूर यांचे पत्र क्र . २२४/२०२१ , दिनांक ०२.०२.२०२१ 
सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज व 
त्यावरील आदेश . 


जा.क्र.ब -२ ( १ ) ७३० / २०२१.- श्री . एन . एस . बुद्रुक , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ 
मधील नियम -५० अन्वये दि . ०५.०२.२०२१ ते ०८.०२.२०२१ पर्यंत ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकूण ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक ०४.०२.२०२१ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ० ९ .०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून ०३-०९ , २०२१ : ज्येष्ठ , १२-१८ , शके १ ९ ४३ 


४८५ 


पी . घोले , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी 


पहावा . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एन . एस . बुद्रुक , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , बिलोली हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एन . एस . बुद्रुक , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , बिलोली हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


नांदेड , ०३ फेब्रुवारी , २०२१ . 


एस . एस . खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश –१ , नांदेड . 


२ 


१७ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


श्री . एन . एस . बुद्रुक , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , बिलोली 
यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील विशेष अधिकार क्षेत्रातील 
कामकाज श्री एस . एस . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड 
यांनी पहावा तर जरुरी व तात्कालीक कार्यभार स्थायी आदेशान्वये श्री आर . 
आर . पत्की , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांनी पहावा . 


वाचले.- श्री . पी . बी . तौर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा 
यांचे पत्र क्र . २२६/२०२१ दि . ३०.०१.२०२१ , सोबत विहीत नमुन्यातील 
वाढीव अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


तसेच श्री . एन . एस . बुद्रुक , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
बिलोली यांच्या रजेच्या कालावधीतील अथवा ते कर्तव्यावर रुजु होईपर्यंत 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , बिलोली यांच्या आस्थापनेवरील अधिकारी 
व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर देयकांवर हुंडी , स्वीय प्रपंची , 
लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपचा अधिकार 
श्री आर . आर . पत्की , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , बिलोली 


जा.क्र.ब -२ ( १ ) ६७८/२०२१ . - श्री . पी . बी . तौर , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ 
मधील नियम -५० अन्वये दि . २३.०१.२०२१ या एकूण ( ०१ ) दिवसांची वाढीव 
अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . पी . बी . तौर , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . बी . तौर , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


यांना याद्वारे प्रदान करण्यांत येत आहे . 


नांदेड , ०३ फेब्रुवारी , २०२१ . 


एस . एस . खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


२ 


१६ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


स्थायी आदेशान्वये उपरोक्त कालावधीतील श्री . पी . बी . तौर , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांच्या न्यायालयाचा जरुरी व 
तात्कालीक कार्यभार श्री पी . के . धोंडगे , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , लोहा यांनी पाहिला आहे . 


वाचले.- श्रीमती एस . एस . गवई , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 

नांदेड यांचे दिनांक ०२.०२.२०२१ रोजीचे पत्र सोबत विहित नमुन्यातील 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज , त्यावर दिवाणी न्यायालय , व . 
स्तर , नांदेड यांचा पृष्ठांकन क्र . ५३१/२०२१ दिनांक ०२.०२.२०२१ . 


नांदेड , ०२ फेब्रुवारी , २०२१ . 


एस . एस . खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


आदेश 


१८ 


जा.क्र.ब -२ ( १ ) ७३१/२०२१ . - श्रीमती एस . एस . गवई , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०२.०२.२०२१ ते ०४.०२.२०२१ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यांत 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश याजंकडून 


येते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एस . एस . गवई , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


वाचले.- श्रीमती आर . पी . घोले , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांचे दिनांक ०१.०२.२०२१ रोजीचे पत्र सोबत विहित नमुन्यातील 
अर्जित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज त्यावर दिवाणी न्यायालय , व . स्तर , नांदेड 
यांचा पृष्ठांकन क्र .५१४ / २०२१ , दिनांक ०१.०२.२०२१ व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एस . एस . गवई , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्यांच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


जा.क्र.ब -२ ( १ ) ६७ ९ / २०२१ . - श्रीमती आर . पी . घोले , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . १२.०१.२०२१ ते दिनांक 
३०.०१.२०२१ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( १ ९ ) दिवसांची अर्जित 
रजा , दिनांक ३१.०१.२०२१ या एक दिवसाच्या सुट्टीस जोडून कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येते . 


श्रीमती एस . एस . गवई , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील कामकाज श्रीमती आर . 


४८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून ०३-०९ , २०२१ : ज्येष्ठ , १२-१८ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती आर . पी . घोले , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर 
स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटीप -२ अन्टाये प्रामाणित क र ण्यात येते की , 
श्रीमती आर . पी . घोले , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्यांच 
पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त कालावधीतील दिवाणी न्यायालय , कनिष्ठ स्तर , 

स्तर , हदगांव 
आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर 
देयकांवर हुंडी , स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत 
रक्कम वाटपाचा अधिकार श्री . के . एम . चंडालिया , दिवाणी न्यायाधीश , 
हिमायतनगर यांना याद्वारे प्रदान करण्यांत येत आहे . 


नांदेड , २ ९ जानेवारी , २०२१ . 


एस . एस . खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


२ 


२० 


श्रीमती आर . पी . घोले , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील कामकाज श्री . जी . सी . 
फुलझळके , तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी 
पाहिला आहे . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


नांदेड , ०२ फेब्रुवारी , २०२१ . 


वाचले.- श्री . जे . आर . पठाण , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , किनवट 
यांचे पत्र क्र . २०७/२०२१ दि . २ ९ .०१.२०२१ , सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


एस . एस . खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


आदेश 


जा.क्र.ब -२ ( १ ) ५ ९ ८ / २०२१.- श्री . जे.आर. पठाण , दिवाणी न्यायाधीश , 
१ ९ 

कनिष्ठ स्तर , किनवट यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश याजंकडून 

मधील नियम -५० अन्वये दि .०१.०२.२०२१ ते ०३.०२.२०२१ पर्यंत ( दोन्ही 
वाचले.- श्रीमती एस . जी . पांडे / यावलकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , दिवस धरुन ) या एकूण ( ३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक 
कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांचे पत्र क्र . २२१/२०२१ , दिनांक २७.०१.२०२१ ३१.०१.२०२१ रोजीच्या सुट्टीचा फायदा जोडून दिनांक ३०.०१.२०२१ 
सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 

रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०४.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन 
आदेश . 

वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 
आदेश 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री.जे. आर . पठाण , दिवाणी न्यायाधीश , 
जा.क्र.ब -२ ( १ ) ५ ९ ७ / २०२१ . - श्रीमती एस . जी . पांडे / यावलकर , कनिष्ठ स्तर , किनवट हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न राहतील . 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दि .०१.०२.२०२१ ते दिनांक 

तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . जे . आर . पठाण , 
१०.०२.२०२१ या एकूण ( १० ) दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक ३१.०१.२०२१ 

दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , किनवट हे जर वर नमूद कालावधीत 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ११.०२.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन 

रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 
वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 

२ 
रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एस . जी . पांडे / यावलकर , सह 

श्री . जे . आर . पठाण , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , किनवट 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हदगांव ह्या पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर यांच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीतील दिवाणी न्यायालय , कनिष्ठ स्तर 
स्थानापन्न राहतील . 

किनवट न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक कामकाज स्थायी आदेशान्वये 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील श्री . जे . एन . जाधव , सह दिवाणी न्यायाधीश , किनवट यांनी पहावा . 
तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , 

श्रीमती 

उपरोक्त कालावधीतील दिवाणी न्यायालय , कनिष्ठ स्तर , किनवट 
एस . जी . पांडे / यावलकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हदगांव 

आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर 
ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्यांच पदावर 

देयकांवर हुंडी , स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत 
स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 

रक्कम वाटपचा अधिकार श्री . जे . एन . जाधव , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
२ 

कनिष्ठ स्तर , किनवट यांना याद्वारे प्रदान करण्यात येत आहे . 
श्रीमती एस . जी . पांडे | यावलकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , 

नांदेड , २ ९ जानेवारी , २०२१ . 
कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांच्या 
न्यायालयाचे व त्यांच्याकडे सोपविण्यात आलेल्या श्रीमती एस . पी . पैठणकर , 

एस . एस . खरात , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हदगांव न्यायालयाचा जरुरी व तात्कालीक 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 
कामकाज स्थायी आदेशान्वये श्री . के . एम . चंडालिया , दिवाणी न्यायाधीश , 
हिमायतनगर यांनी पहावा . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


